धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये 
समावेश करुन आरक्षणाच्या मागणीच्या 
अनुषंगाने शिष्टमंडळ/अभ्यासगट 
स्थापन करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र : बैठक-२०२३/प्र.क्र.३०१(२)/योजना-२ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २० नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा:- मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासमवेत दि. २१.९.२०२३ 
रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त 


प्रस्तावना : 
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करुन त्यांना आरक्षणाचा लाभ देण्याविषयी 


धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासमवेत मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २१.९.२०२३ रोजी 
झालेल्या बैठकीमध्ये, मध्यप्रदेश, बिहार व तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये त्या राज्यांतील 
जातनिहाय यादीमध्ये समावेश असलेल्या जाती/जमातींना कोणत्या निकषांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र व 
अन्य लाभ उपलब्ध करुन दिलेले आहेत, त्यासंदर्भात वरील राज्यांच्या कार्यपध्दतीचा अभ्यास करण्यासाठी 
त्या राज्यात धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींसह राज्यातील अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ/ अभ्यासगट पाठवून 
त्याबाबतचा अहवाल प्राप्त करुन घ्यावा असे निदेश दिले आहेत. उक्त पार्श्वभूमीवर, धनगर समाजाचा 
अनुसूचित जमातीमध्ये समावेहा करुन आरक्षणाच्या मागणीच्या अनुषंगाने स्थापन करावयाच्या 
शिष्टमंडळ/अभ्यासगटामध्ये समावेश करावयाच्या शासकीय अधिकारी व अशासकीय सदस्यांच्या नावांची 
शिफारस झासनास प्राप्त झाली असुन त्याप्रमाणे शिष्टमंडळ/अभ्यासगट स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 
मध्यप्रदेश, बिहार व तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये त्या राज्यांतील जातनिहाय 

यादीमध्ये समावेश असलेल्या जाती/जमातींना जात प्रमाणपत्र तसेच अन्य लाभ उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

अवलंबिलेल्या कार्यपध्दतीचा अभ्यास करण्यासाठी खालीलप्रमाणे “शिष्टमंडळ/अभ्यासगट” स्थापन 

करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:- 

अ.क्र नाव पदनाम समितीमधील पद 


१ श्री. सुधाकर शिदे अतिरिक्‍त आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, अध्यक्ष 
(भारतीय राजस्व सेवा) मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२३/प्र.क्र.३०१(२)/योजना-२ 


२ श्री. दे. आ. गावडे सह सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण सदस्य सचिव 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई तथा विभागाचे 
प्रतिनिधी 
३ | श्री. संतोष वि.गावडे उप सचिव, महसुल विभाग, मंत्रालय,मुंबई सदस्य 
४ | श्री. धनंजय सावळकर | अप्पर जिल्हाधिकारी तथा कार्यकारी संचालक, सदस्य 


(मानव संसाधन) महानिर्मिती, मुंबई 


५ | श्री. जगन्नाथ महादेव अप्पर जिल्हाधिकारी तथा व्यवस्थापकीय सदस्य 
वीरकर संचालक, सिडको, नवी मुंबई यांचे विशेष कार्य 
अधिकारी 
६ श्री. जे. पी. बघेळ शिक्का अशासकीय 
सदस्य 
७ । अँड. एम. ए. पाचपोळ SS अञ्ासकीय 
सदस्य 
८ | श्री. माणीकराव बापुराव ॥॥ अशासकीय 
दांडगे पाटीळ सदस्य 
९ ।इंजि. जी. बी. नरवटे शिका अशासकीय 
सदस्य 


२. सदर शिष्टमंडळ/अभ्यासगटाची “कार्यकक्षा” खालीलप्रमाणे राहील :- 


सदर शिष्टमंडळाने राज्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण/लाभ 
देण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने मध्यप्रदेश, बिहार व तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये त्या 
राज्यांतील जातनिहाय यादीमध्ये समावेश असलेल्या काही विशिष्ट जाती/ जमातींना अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र तसेच अन्य लाभ देण्याबाबत अवलंबिलेल्या कार्यपध्दतीचा अभ्यास करुन 
त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्याच्या हेतूने :- 


(१) सदर शिष्टमंडळ/अभ्यासगटाने मध्यप्रदेश, बिहार व तेलंगणा या राज्यांतील संबंधित 
कार्यालयांना भेटी देऊन त्या राज्यातील विशिष्ट जातींना अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून 
आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी अवलंबिलेल्या कार्यपध्दतीचा अभ्यास करणे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२३/प्र.क्र.३०१(२)/योजना-२ 


(२) मध्यप्रदेश, बिहार व तेलंगणा या राज्यांनी संविधानातील अथवा त्या राज्यांच्या कायद्यातील 
ज्या तरतुदींचा आधार आरक्षण/लाभ देताना घेतला त्याबाबतचे अभिलेख/कागदपत्रे 
उपलब्ध करुन घेणे. तसेच काही प्रकरणी न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवली असल्यास 
त्याबाबतची माहिती/ कागदपत्रे/ दस्तऐवज उपलब्ध करुन घेणे. 

(3) सदर शिष्टमंडळ/अभ्यासगटाने आवश्‍यकतेनुसार असा लाभ मिळालेल्या संबंधित 
जाती/जमातींच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करुन आवश्‍यक माहिती/कागदपत्रे/दस्तऐवज 
उपलब्ध करुन घेणे. 


३. उक्त शिष्टमंडळ/अभ्यासगटाने वरील कार्यकक्षेच्या आधारे आपला स्वयंस्पष्ट अभ्यासअहवाल 
आवर्यक सर्व संबंधित कागदपत्रे/दस्तऐवजासह किमान तीन महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा. 


४. श्री. दे.आ. गावडे, सह सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे उक्त 
शिष्टमंडळ/ अभ्यासगटाचे सदस्य सचिव व “समन्वयक” म्हणून काम पाहतील. 


५. वरील शिष्टमंडळ/ अभ्यासगटामध्ये नियुक्‍त शासकीय/अशासकीय सदस्यांना, शासनाच्या 
प्रचलित ध्येय धोरणानुसार अनुज्ञेय असलेले भत्ते देय राहतील. 


६. त्यानुषंगाने होणारा खर्च “मागणी क्र. झेडजी-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण (०१) (०२) राज्य मागासवर्ग आयोग (अनिवार्य) (२२२५एफ३५२) १३, 
कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाळील तरतुदीतुन भागविण्यात येईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३११२०१२३६३७१०३४ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DINESH ROHIDAS CHAVAN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 


BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=cOedee7a8805e86e4 1 846cf28cf151b9ce48bb88ebf 


4f2e8a7fc1 0e8dcad98ec, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


INumber=8C2377ED235498603821D49922A210871FF6 


CHAVAN ./ Seeman 
(दिनेठठा चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. मंत्री (महसुल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. मंत्री (ग्रामविकास व पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. श्री. गोपीचंद पडळकर, विधानपरिषद सदस्य 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२३/प्र.क्र.३०१(२)/योजना-२ 


८. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव (महसुल), महसुळ व वन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय,मुंबई 

१०. सचिव (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 

११. सचिव ( आदिवासी विकास विभाग) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 

१२. श्री. सुधाकर शिंदे (भारतीय राजस्व सेवा) अतिरिक्‍त आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 

१३. श्री. दे.आ. गावडे, सह सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. श्री. संतोष वि.गावडे,उप सचिव, महसुळ विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१५. श्री. धनंजय सावळकर, अप्पर जिल्हाधिकारी तथा कार्यकारी संचाळक,(मानव संसाधन) 
महानिर्मिती,मुंबई 

१६. श्री. जगन्नाथ महादेव वीरकर, अप्पर जिल्हाधिकारी तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, नवी 
मुंबई यांचे विशोष कार्य अधिकारी 

१७. श्री. जे. पी. बघेळ 

१८. अँड. एम.ए. पाचपोळ 

१९. श्री. माणीकराव बापुराव शेंडगे पाटील 

२०. इंजि. जी. बी. नरवटे 

२१. निवड नस्ती (योजना-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


